महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ 
मर्या.,नागपूर या महामंडळावर सहा 
संचालकांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक हातमाग-२०१८/प्र.क्र.५३/टेक्स-३ 
१४ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शासाउ-१०.१०/प्रक्र ९६/१०/सा.उ., दिनांक १३.३.२०१२ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, नागपूर च्या “संचालक” पदाच्या नेमणूकीसाठी 


विहित करण्यात आलेल्या संस्थापन नियमावलीच्या (Article of Association) कलम ७१, ७२ व ८५ 


मधील तरतुदी अन्वये, मा. राज्यपाल महोदयांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये व मा. राज्यपाल 


महोदयांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन खालील सहा व्यक्तींची महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ 


मर्यादित, नागपूर च्या “संचालक” या पदावर नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


Ee) 


श्री. कल्पक सदाशिव भानारकर (नागपूर) 

श्री. गजानन रोडबाजी सेलुकर (नागपूर) 

श्री. श्यामसुंदर भालचंद्र दलाल (भंडारा) 

श्री. मुरलीधर रघुनाथ जाधव (हातकणंगले) 
अँड संजय दत्तात्रय दुसाने (माळेगांव, नाशिक) 
श्री.संजय बाबासाहेब भगत (सातारा) 


A 


An 


9८ 


c 
5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


८४) 


२. सदर नियुक्ती ही चारित्र्य पडताळणीच्या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. याबाबत 


आयुक्‍त (वस््रोद्योग), TAA आयुक्तालय, नागपूर यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


३. उपरोक्तसहा संचालक हे मा. राज्यपाल महोदयांच्या पुढील STANT संचालक, महाराष्ट्र 


राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, नागपूर या पदावर कार्यरत राहतील. 


४. उपरोक्त संचालकांना वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.शासाउ-१०.१०/प्रक्र ९६/१०/सा.उ., 


दिनांक १३.३.२०१२ सोबतच्या जोडपत्र-३ अनुसार राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या संचालक 


मंडळांच्या सदस्यांना देय सोयीसुविधा अनुज्ञेय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०१८/प्र.क्र.५३/टेक्स-३ 


& : 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०८३०१६१७५४४७०२ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by PRAMOD DATTATRAYA TUPE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=25fb9d155cb4ae55ebc591d80f2e588a505237544f7c760ae3f32ae 

952f91058, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

serialNumber=750e3d339fabe697f1 3347901277e881075dd78c20a924b9a 
D ATTAT R AYA ग Pp E cb3b93db44f2d61, ou=CO OPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPT, 

o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=PRAMOD DATTATRAYA TUPE. 

Date: 2019.08.30 16:29:13 +05'30' 

(प्रमोद द. तुपे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (TAM), वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या. » नागपूर 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणेचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग 
संचालनालय, नागपूर 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर) 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, नागपूर. 

. श्री.कल्पक सदाशिव भानारकर, पीली मार्बत स्क्वेअर, बंगाली पांजा रोड, 


नागपूर-४४०००२ 


. श्री.गजानन रोडबाजी सेलुकर, टिमकी, तिनखंबा, नागपूर-४४००१८ 
. श्री. इयामसुंदर भालचंद्र दलाल, “अनुराधा” एल-२५, विदर्भ हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी, 


तकीया वॉर्ड, झेड पी. चौकाजवळ, भंडारा-४४१९०४ 


१६.श्री. मुरलीधर रघुनाथ जाधव, मु.पो. छ. शिवाजीनगर, हुपरी-४१६ २०३, ता. 


हातकणंगले, जि.कोल्हापूर. 


१७.अँड' श्री.संजय दत्तात्रय दुसाने, ११८५/फ, शिवाजी रोड, माळेगाव-कॅम्प, मालेगाव, 


जि.नाशिक-४२३१०५. 


१८. श्री.संजय बाबासाहेब भगत, मु.पो.जाखणगाव, ता.खटाव, जिल्हा-सातारा 
१९. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
२०. प्रादेशिक उपसंचालक, (वस्त्रोद्योग), नागपूर / औरंगाबाद / मुंबई / सोलापूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०१८/प्र.क्र.५३/टेक्स-३ 


२१.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर 

२२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या., मुंबई 
२३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२४. कोषागार अधिकारी, नागपूर 

२५. निवड नस्ती (टेक्स-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


